सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ च्या टंचाई 
कालावधीत ग्रामीण तसेच नागरी भागात पिण्याच्या 
पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या 
उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी सन 
२०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.७३ /पापु-१४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु-१४, दिनांक 
३ फेब्रुवारी, १९९९. 

२) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २००८/प्र.क्र.१४९/पापु-१४, दिनांक 
२१ ऑगस्ट, २००९ 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.७३/पापु-१४ 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ 

४) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांचे क्रमांक : मजीप्रा/वित्त-२/शासकीय अनुदान 
/४६५/२०१९, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक : टंचाई २०१८/प्र.क्र. ७३/ पापु-१४, दिनांक 
२० फेब्रुवारी, २०१९ मधील शासन निर्णयात पुढील परिच्छेदाचा समावेश करण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना मुक्त करण्यात आळेला निधी 
रु. ७८२.२४ लाख ( एकूण सात कोटी ब्याऐंशी लाख चोवीस हजार फक्त ) याबाबत महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे संचालक ( वित्त ) ( श्री. यशवंत बाबुराव पाटील ) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व उप 
सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ( श्री. य. टे. पाडवी) यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक अधिदान 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.७३/पापु-१४ 


व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. संचालक ( वित्त ), (श्री. यशवंत बाबुराव 
पाटील ) यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. तसेच उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (श्री. य. टे. पाडवी ) यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम एनईएफटी ( NEFT) प्रणालीद्वारे जीवन 
प्राधिकरण यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. 

ऊ याबाबतचा खर्च प्रस्तुत शासन निर्णयातील निधी वितरण बाबतच्या विवरणपत्रात नमूद 
केल्याप्रमाणे “मागणी क्र. सी-६, २२४५ -नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ०१-अवर्षण, १०२- 
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, (९१)-राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१) (०१) 
पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक निकडीचा पुरवठा (२२४५ ००९३) (दत्तमत)(वेतनेत्तर) ३१, सहायक 
अनुदाने" या SUSU उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागवावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

४. सदर प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९ /अर्थ-३, दिनांक 
०२/०४/२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामधील तसेच परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते ८ व क्रमांक -८ Helles तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील 
अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२२८१४४८३८८३२८ आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by R. 8. Kumatgi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e e ou=WSSD Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96d578360190574be078f90f44c 


: de8446df6e461003bf3672f18f9dbab1603 
U ry) a (1 | da, cn=R. 8. Kumatgi 
Date: 2019.02.28 16:41:01 +05'30' 
(राजेंद्र कुमटगी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.७३/पापु-१४ 


Cc AN 


१२. 


१३. 


१४. 


q षु 


ae 


प्रधान सचिव (2), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (ग्रा.वि.), ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव, महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


विभागीय आयुक्त, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती 


. जिल्हाधिकारी , पुणे, औरंगाबाद, बुलडाणा, जळगांव व अहमदनगर 
११. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ,नाशिक औरंगाबाद, बुलडाणा, जळगांव व 
अहमदनगर 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद नाशिक औरंगाबाद, 
बुलडाणा, जळगांव व अहमदनगर 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद खुलताबाद जि. औरंगाबाद, देऊळगांवराजा, जि. बुलडाणा 

सिंदेखेडराजा, जि. बुलडाणा 

मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१६. 
१७. 
१८. 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव / पापु-१४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक 
पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


